RNINo. MAHBIL 06445 /13/ 1/2013 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - ७ ] 


गुरुवार , मार्च २, २०१७ / फाल्गुन ११, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले. - ( १ ) मुख्याधिकारी , नगरपरिषद, चाळीसगाव, फैजपूर , धरणगाव, रावेर , एरंडोल , यावल , चोपडा, अमळनेर व भुसावळ व नगरपंचायत , 

बोदवड यांचेकडील अहवाल. 
( २) संबंधित व्यक्तीचे दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्राप्त झालेले खुलासे 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 

आदेश 
क्रमांक पालिका - ३/ कावि/ ८२० /२०१७. - जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव , फैजपूर , धरणगाव , रावेर , एरंडोल , यावल, चोपडा , पारोळा , 
पाचोरा, अमळनेर , सावदा , भुसावळ व नगरपंचायत , बोदवडचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम माहे, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झालेला असून सदर 
निवडणुकीची मतमोजणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेली आहे. 

___ निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या 
कालावधीमध्ये संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडेस सादर करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने खाली नमूद केलेल्या उमेदवारांनी त्यांनी 
निवडणूक काळात केलेल्या खर्चाची माहिती प्रतिज्ञापत्रासह संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडेस विहित मुदतीत सादर केली नाही म्हणून 
संबंधित नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी इकडेस अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्या अनुषंगाने खाली नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आलेली असून त्यापैकी बऱ्याच उमेदवारांनी त्यांचे लेखी 
म्हणने दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर केलेले आहे. सदर खुलाशाचे अवलोकन करता सदरचे खुलासे सयुक्तिक नाहीत . 

यास्तव खाली नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांनी निवडणूक कालावधीत केलेल्या खर्चाची माहिती विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्रासह संबंधित निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचेकडेस सादर न केल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१) ( ड) 
अन्वये निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ( दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ पासून) तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
उमेदवाराचेनाव 

राहणार 


अ . क्र . 


चोपडा 


मुसलमान जहीरोद्दीन इसामोद्दीन 
चौधरी भरत वाल्मीक 


चोपडा 


चव्हाण प्रकाश आधार 


चोपडा 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २, २०१७ / फाल्गुन ११, शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


उमेदवाराचेनाव 


राहणार 


अमळनेर 


अमळनेर 
अमळनेर 


अमळनेर 


अमळनेर 
अमळनेर 


अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 


अमळनेर 


अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 


यावल 


भिल सखुबाई अमृत 
मुशिरोद्दीन कौशर शाईनबी मुशीरोद्दीन 
पहाडे महावीर प्रकाशचंद 
शेख अजहरूद्दीन कूतबोद्दीन 
चावरिया आशा शाम 
संदानशिव पंचशिला चारुदत्त 
पाटील संदीप युवराज 
शेख अलिमोद्दीन शेख समशोद्दीन 
बोरसे रितेश अरुण 
शिंपी सुभाष पंडीत 
पाटील रजुबाई जिजाबराव 
शर्मा कांताबाई गोपलली 
परदेशी अनिल ध्रुव 
महाजन मनिषा अशोक 
शेख जबेदाबी नशिराद्दीन 
खाटीक जैनुराबी मोहियोद्दीन 
गजरे अरुण सुपडु 
भालेराव सदानंद पंडीत 
पारधेलिलाबाई अजय 
शेख कुतुबुद्दीन कदरुद्दीन 
चोपडे वर्षा निरज 
पाटील युवराज शशीकांत 
शिकरे स्वप्नाली उमेश 
कोळी संगीता दत्तात्रय 
बारजिभे विनायक बशवेश्वर 
भिल रमेश हरी 
चोपडा उमेशकुमार भिकचंद 
परदेशी युवराज लक्ष्मणसिंग 
भावसार सचिन मोहन 
शर्मा राहुल प्रकाश 
मुसलमान जाकीयाबी शे. मुसारा 
गंगतिरे आरती सागर 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २ , २०१७ / फाल्गुन ११, शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 


उमेदवाराचेनाव 


राहणार 


बोदवड 


बोदवड 


बोदडे शैला संजय 
गुप्ता राजेंद्र रतनलाल 
अग्रवाल रुपाली गौरव 
पाटील तानाजी मुकुंदराव 


बोदवड 


बोदवड 


वाघ पंकज प्रभाकर 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


जाधव रेखा संभाजी 
वंजारी मालती दिलीप 
कुरेशी शेख अस्लम शेख चांद 
बागवान हकीयाबी युसुफ खान 
शेख जुबेदाबी खलील 
चौधरी ज्योती धनराज 
पटवे नसरीनबी साजीद 
माळी ललीताबाई शिवदास 
माळी सुमित्रा संजय 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


वेरुळकर रेखा योगेश 


बोदवड 


बोदवड 


बोदवड 


माळी वासुदेव संतोष 
काळे ललीता कैलास 
माळी आशा नारायण 
शेख अल्लाउद्दीन गयासउद्दीन 


बोदवड 


बोदवड 


महाजन शरदचंद्र नागो 


एरंडोल 


एरंडोल 
एरंडोल 


एरंडोल 


एरंडोल 


महाजन ज्योती भगवान 
पाटील आकाश विलास 
निंबाळकर रविंद्र बाबुराव 
महाजन मंगला विजय 
चौधरी सुनिल रमेश 
श्रीमती शमीमबानो मुश्ताक अली 
अमीनाबी अब्दुल समद 
असददुल्लाखान नसीरखान 
महाजन योगेश पंडील 


एरंडोल 


भुसावळ 
रावेर 


रावेर 


m 


शिंदे सविता प्रदीप 


रावेर 
रावेर 
रावेर 


महाजन छायाबाई ज्ञानेश्वर 
अकीलाबी शेख गयास 


रावेर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २, २०१७ / फाल्गुन ११, शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


उमेदवाराचेनाव 


राहणार 


रावेर 


रावेर 
रावेर 
रावेर 
रावेर 
रावेर 
फैजपूर 


फैफैजपूर 


फैजपूर 
धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


महाजन अमोल कलेश 
महाजन प्रमोद नामदेव 
महाजन श्रीकांत नामदेव 
बेलस्कर मिनाबाई अरुण 
शे. इसा शे. मुसा 
भावसार निवेदिता विजय 
रवीन बी शे फारुख 
होले हरेश सुभाष 
भारंबे तुषार नारायण 
वाघ प्रशांत सुरेश 
कटयारे शिला अशोक 
अ. खलील अ. हमीद 
बाजपाई नेहा निलेश 
श्रीमती पाटील उषाबाई जयराम 
श्रीमती चौधरी जान्हवी निलेश 
पाटील भुषण माधव 
शेख रियाजुद्दीन जाडजी 
कय्यूम नासीरखान कुरेशी 
प्रशांत फकीरा पवार 
खान सलमाबी अलताफ खान 
जाम दिपक ललीत 
पाटील संजय भिमराव 
पगारे लताबाई रामदास 
शेजवळ भाऊसाहेब जनार्दन 
ओव्ह स्वप्नील रघुनाथ 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


चाळीसगाव 


चाळीसगाव 


चाळीसगाव 


चाळीसगाव 


चाळीसगाव 


चाळीसगाव 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २७ फेब्रुवारी २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


